राज्यातील AI खाजगी अंशत: 

अनुदानित व पुर्णत: अनुदानित शाळेतील व 

अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच 

सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची 

नियमित वेतनाव्यतिरिक्‍त इतर देयके ऑफलाईन 

पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील खाजगी अंशत: व पूर्णत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 

शालार्थ प्रणालीतून अदा करण्यात येते. शालार्थ प्रणाली महा आयटी कडून विकसित करण्यात आलेली 
असून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन या प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्यात 
येते. परंतु सदर कर्मचाऱ्यांची थकीत देयके, वैद्यकीय देयके (अग्रीम व प्रतिपूर्ती, लोकायुक्त व न्यायाळयीन 
प्रकरणातील थकीत देयके तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचना लागू झाल्यानंतर ५ 
हप्त्यात अदा करावयाची थकबाकी इत्यादी ऑनलाईन पध्दतीने अदा करण्याची सुविधा महा आयटी कडून 
अद्याप पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. सद्यस्थितीत शालार्थ प्रणालीमध्ये थकीत वेतन देयक, 
वैद्यकीय देयके, सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यानंतर देय असणारा वेतनातील फरक (थकबाकी) 
इत्यादी ऑनळाईन पध्दतीने अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने सदर देयकांना ऑफलाईन पध्दतीने 
अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत 
तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्‍त इतर थकित देयके, वैद्यकीय 
देयके, सुधारित वेतन संरचना लागू केल्यानंतर देय असणारा वेतनातील फरक (थकबाकी), महागाई भत्ता 
वाढ इत्यादी ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मार्च २०२३ अखेरपर्यंत पर्यंत मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्यामध्ये खालील प्रकारच्या देयकांचा समावेश राहील. 


अ) राज्यातील मान्यता प्राप्त अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी किंवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन 
अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू नसल्याने सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनाची 
थकबाकी एकरकमी रोखीने अदा करण्याबाबत दि.१७.०२.२०२१ रोजी झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. सदर थकबाकी अदा करणे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 


आ) ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सन २०२२-२३ या yea वर्षातील वेतन देयके अदा 
झालेली आहेत व तांत्रिक कारणांमुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे थकबाकीचे हप्ते अदा करता 
आली नाही, अशा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सातव्या वेतन आयोगाचे थकबाकीच्या हप्ताचे 
देयक अदा करणे. तथापि या देयकांची नोंद शालार्थ प्रणालीमध्ये करणे बंधनकारक राहील. 

इ) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकित देयके, तसेच अद्यापि शालार्थ प्रणालीतून ऑनलाईन पध्दतीने अदा 
करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने थकीत देयके, वैद्यकीय देयके (अग्रीम व प्रतिपूर्ती), 
न्यायालयीन व लोकायुक्त प्रकरणातील थकीत देयके, रजा कालावधीतील शिक्षक व घड्याळी 
तासिका शिक्षक यांची देयके अज्ञा देयकांना मार्च २०२३ पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास 
मान्यता देणे. 

२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०३/२०२३/कोषा-प्रशा-४, दिनांक 
३०.०१.२०२३ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११५४२५२१४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ददेशानुस रर व नावाने. 
TUSHAR VASANT 
MAHAJAN 


(तु. व. महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 
) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
) महालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
) 
) 
) 
) 


AD 


CS 0८ ww 


षु 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 

१४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


(२ S&S O&M 


vo 


१५) ud अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 

१६) वित्त विभाग ( व्यय-५/कोषा प्रशा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवड नस्ती-टिएनटी-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


